महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) या 
महामंडळाच्या संचालक मंडळावर शासन 
नामनिर्देशित संचालकांच्या नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), 
शासन निर्णय क्र .मातंस-२०१८/प्र.क्र.६५/से.५/३९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


दिनांक: २१ जुले, २०१८. 


वाचा :-१. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंत्र ३७००/(१३२/२०००)॥/भाग-ड/तांशि-३, 


दिनांक ०६ जून, २००१. 


२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एमकेसीएल-२०१६/ (२४९/१६)/तांशि-५, 


दिनांक ०५.०१.२०१८ 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.४४/१९, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र. मधील शासन निर्णयान्वये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत सर्व विदयापीठे, 


शैक्षणिक संस्था यांना संगणक जाळ्याव्दारे जोडून विद्यापीठातील प्रचलित पारंपारिक अभ्यासक्रम व 


तसेच नव्याने अस्तित्वात येणारे विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण माहिती तंत्रज्ञानाव्दारे प्रदान करून 


शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्याच्या उद्दिष्टाने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. 


या शासन निर्णयातील परि.७ अन्वये महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) या महामंडळावर 


शासन नियुक्‍त संचालकांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. वरील संदर्भ क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित या कंपनीशी 


संबंधित प्रकरणे / बाबीं हा विषय सामान्य प्रशासन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. 


तसेच संदर्भ क्र.३ मधीळ शासन निर्णयान्वये अन्वये महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) 


संबंधित सर्व बाबीं हा विषय माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. सबब, 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०१८/प्र.क्र.६५/से.५/३९, 


महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) या महामंडळावरील संचालक मंडळात शासन नियुक्‍त 


संचालकांची नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) या महामंडळाच्या संचालक मंडळावर शासनातर्फे 
नियुक्‍ती करण्यात येणारे ३ संचालक खालीलप्रमाणे असतील- 


(अ) मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 


(ब) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 


(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (शासनातर्फे 
नामनिर्देशित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) 


२. सदर संचालकांची नेमणूक हा शासन निर्णय निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून अस्तित्वात 
येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०७२११७४४२०८७११ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by S V R Srinivas 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DIT(GAD), 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


1 1 2.5.4.20=31d35fda97cba0c6a6c5e2ca7 1 25fd8ba7f7201a4 
| | Nn iVa S 7f0e7 1 dbf230047862bd061, 
serialNumber=914d8a9c1092ca4b44280033c7 1560ea75b 
2d56dcb4d3fc1f81 eb6dfcSfcbe63, cn=S V R Srinivas 


Date: 2018.07.21 17:49:50 +05'30' 


(एस.व्ही.आर. श्रीनिवास) 
महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव 
प्रत: 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

सर्व मा.विधानसभा सदस्य व मा. विधान परिषद सदस्य, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 


cw >? 


Cc 
se 


eon SG & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०१८/प्र.क्र.६५/से.५/३९, 


१०.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

११.कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे, 

१२.*प्रबंधक, मुळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१३.*प्रबंधक, अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१४.*प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१६.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 

१७.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१८.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१९.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

२०.*महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

२१.*प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 

२२.सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.सचिव, राज्य मुख्य सेवा हमी आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचळनालय, मुंबई 

२५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

२६.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

२७.पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२८.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

२९.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, 

३०.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

३१.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

३२.सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

३३.संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई. 

३४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

३५.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई, 
३६.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL), शिवाजीनगर, पुणे. 
३७.कंपनी सचिव, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL), शिवाजीनगर, पुणे. 
३८.निवड नस्ती (का.३९) 

३९.*पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


